मंत्रालयीन विभागांतील कार्यासनांच्या 
धारिकांच्या निर्देठापत्रावर कार्यासनाचा 


दूरध्वनी नमूद करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.८०/१८ (र.वका.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२१. 


परिपत्रक :- 

मंत्रालयीन सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये अभिप्रायासाठी / निर्णयासाठी अन्य 
विभागांकडून अनौपचारिक संदर्भ / धारिका प्राप्त होत असतात. सदर अनौपचारिक संदर्भ / 
धारिका यावर संबंधित विभाग / कार्यासनाशी अनेक वेळा चर्चा करण्याची आवश्‍यकता 
भासते. त्यावेळी संबंधित विभागातील कार्यासनाशी संपर्क साधण्याकरीता त्या कार्यासनाचा 
दूरध्वनी क्रमांक शोधण्यात बराच कालापव्यय होतो. त्यामुळे धारिकेच्या निर्देशापत्रावर 
प्रत्येक कार्यासनाने त्यांच्या कार्यासनाचा कार्यान्वित दूरध्वनी क्रमांक नोंदविल्यास संबंधित 
कार्यासनाशी संपर्क साधणे सुलभ होईल. सबब सर्व मंत्रालयीन विभागांतील सर्व 
कार्यासनांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांचे कार्यासनाच्या प्रत्येक धारिकेच्या 
निर्देशपत्रावर कार्यासनाचा कार्यान्वित दूरध्वनी क्रमांक नोंदविण्याची दक्षता घ्यावी. 


२. सदर झासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२१०८२०१५४८५०५४०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


igitally signed by Rajesh Bhaskar Gaikwad 
ernment Of Maharashtra, ou=General Administration 


ve 
ostalCode=400032, st=Maharashtré 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


७ 
Rajesh Bhaskar = 
‘ Bad 21f9a, 
serialNumber=26e17 1ec96c636333217d12fb6da1c5a800ce1 8a7a6fd 
a | W. a S59abf1 9b8ed3f02a91, cn=Rajesh Bhaskar Gaikwad 


(रा. भा. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी 


Wa: 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (4 प्रती), पत्राने, 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 


Cc A A -O 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.८०/१८ (र.वका,) 


qo. 
११, 
१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
GR: 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 


२६. 
२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


२३१. 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग (पत्राने), १३ वा मजला, नवीन प्रशाकीय इमारत, 
मुंबई ४०० ०३२, 

मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
महाप्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई, 

प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, १ ला मजला, नवीन 
प्रशासकीय इमारत, मुंबई Yoo ०३२, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (TAM), बँक ऑफ इंडिया इमारत, 

मुंबई ४०० ०२३, 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई, 

राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिद्धीसाठी), 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

इंडियन VAS काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस[आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

नॅडनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, 
मुंबई ४०००३८. 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, 

प्लॉट नं. ८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई ४००००४. 

भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब 
मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, 

मुंबई ४०००२८, 

निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


